अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व 
प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील ५७ अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.9२/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२२ 
वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.३८ (२१-२२) /२६०, दि.१०.०२.२०२२. 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.७२/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
8) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२. 
शासन निर्णय :- 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील २ राजपत्रित व ५८ अराजपत्रित अशा एकूण Go (साठ) अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर योजनेंतर्गत योजनेमध्ये शिपाई - १ पद व चौकीदार- २ पदे निरसित 
करण्यात आलेली आहेत. 


२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील २ राजपत्रित व ५५ अराजपत्रित अशा एकूण ५७ (सत्तावन्न) अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक-१ 
अन्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे अधिपत्याखाळील योजनेतर योजनेखालील २ राजपत्रित व ५५ अराजपत्रित 
अशा एकूण ५७ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ 
पर्यत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ मधील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.9७२/फ-४ 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 
व त्याखालील सन २०२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या कार्यालयातील पदे 


प्रधान शीर्ष २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण 
(योजनेत्तर) 

उपप्रधान शीर्ष ०६ वनीकरण 

गौण शीर्ष ००४ संशोधन 

उप शीर्ष (००)(०१) संशोधन केंद्र आणि प्रायोगिक चाचण्या 


व क्षेत्र चाचण्या (२४१५ ००१६ ०१) 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क 
दि.२२.०२.२०२२ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/"५/.॥६॥8/95॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१९४०५७१७१९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 
ASHOK KASHINATH on.cn aston kastinati ६५७८-09 
REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


सोबत :- विवरणपत्र "अ" LAKKAS Dato:202208 16200781 408 
(अ.का.लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 

प्रतिः- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) ठाणे/नागपूर/अमरावती/नाशिक. 

७. ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 

मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.9२/फ-४ 


शासन निर्णय, क्रमांक :- एफएसटी -०२/२०/प्र.क्र.७२/फ-४, दि.१६.०३.२०२२ 
विवरणपत्र "अ 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील २०२२-२३ यावर्षी दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यत पुढे चालू ठेवण्यात 
आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 
स्थायी | स्तंभ क्रमांक 3 मधील पद/पदे ज्या | स्तंभ क्र. 3 मधील पद/पदे 
शासकीय आदेशान्वये निर्माण केली त्या | २०२१-२०२२ यावर्षी ज्या 
शासकीय आदेशान्वये पुढे चाळू 


आदेशाचा क्रमांक आणि दिनांक 
ठेवली होती त्याचा क्रमांक आणि 
दिनांक 


पदांचे नाव 


8 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक 
(संशोधन, शिक्षण व 
प्रशिक्षण) म.रा.पुणे 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम-१८८०/ फ- | झा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
२, दि.२०.०८.१९८३, आयएफएस-२०१३/ | एफएसटी ०२/ 
३५/प्र.क्र.२१/फ-७ दि.५.९.२०१३ व २०/प्र.क्र.9२/फ-४, 
एएफओ १०१३/ प्र.क्र.२२६/फ-७ दि.२९.०९.२०२१ 
दि.१२.९.२०१३ 


विभागीय शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम-१८८०/ शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
वनअधिकारी फ-२ दि. २०.८.१९८३ एफएसटी ०२/ 


(संशोधन) २०/प्र.क्र.9७२/फ-४, 
दि.२९.०९.२०२१ 

शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एआरएस-१०८५/ शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 

१५५५३०/फ-२ दि.२३.८.१९८५ एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


शिपाई 


विभागीय वन अधिकारी (वनसंवर्धन तज्ञ), चंद्रपूर 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम-२४७९/ शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
७७०६४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम-२४७९/ शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
७०००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


| 
तैनाती वनरक्षक ३ शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम/२४७९/ शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
७०००९४/ फ-२ दि.१०.५.१९७९ एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
७ | वनरक्षक/ तेनाती झा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम/२४७९/ झा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
| 


वनपाल 
ताडगाव 


वनरक्षक ताडगांव ७०००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 

फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम/२४७९/ शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
७०००९४/फर? दि.१०.५.१९७९ एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 

फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम/ २४७९/ शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
७०००९४/फर? दि.१०.५.१९७९ एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


टक्‍्टरचालक, 
ताडगाव 


नाईक 
ताडगांव 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम/ २४५०/ 
९७९३३९/झेड, दि.२८.१०.१९६७ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/फ-४ 


वनसंरक्षक आणि वनसंवर्धन तज्ञ, पुणे 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीमएम 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


लघुटंकलेखक 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम-१९६०/ 
१६५९६/झेड दि.८.९.१९६२ 


वनपाल, संशोधन 
बाग पुणे 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


वनपाल, संशोधन 
पाचगणी 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम-२४६४/ 
२८३५७/ई दि.६.९.१९६५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम २९६९/ 
५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


वनपाल, संशोधन 
कोयना 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४६४/२८३५७/ई दि.६.९.१९६५ 


वनरक्षक, कोयना व 
बोंडारवाडी 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


शिपाई, वन संवर्धन 
तज्ञ, पुणे कार्यालय 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


माळी, गुरेघर व 
बोंडारवाडी 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२४६४/२८३५७/ई दि. ६.९.१९६५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/ २०/ 
प्र.क्र.७२/फ-४, 
दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


सहायक अनुवंशशास्त्रज्ञ, वनअनुसंधान केंद्र, वाडा व HAR 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४७९/७००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२२६९/५५०३९/९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२४७९/७००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम 
२४७९/७००९४/फ-२/ दि.१०.५.१९७९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
२९६९/५५०३९/झेड दि.२२.१२.१९६९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.9२/फ-४ 


२५ 


वनरक्षक, ठाणे 


माळी, 
ठाणे 


विभागीय वन अधिकारी (वनसंवर्धन तज्ञ), नागपूर 


२४७९/७००९४/फ-२ 
दि. १०.५.१९७९ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 


२४७९/७००९४/फ-२, दि.१०.५.१९७९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम-२४७९/ 


७००९४/फ-२ दि.१०.५.१९७९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम ११५७/ 


१९९८/ झेड दि. २९.६.१९५९ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/ २०/ प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


वनपाल 
वनरक्षक 
वनरक्षक 


वनरक्षक, अमरावती 


qd 


माळी 


माळी, अमरावती 
qa 


विभागीय 


वि 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफएमटी -४५६४/ 


११६९-२, दि.१६.६.१९६५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफएमटी-४५६४/ 


११६६-२, दि.१९.६.१९६५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफएमटी 
११६६-२, दि. १९.६.१९६५ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफएमटी 
११६६-२, दि. १९.६.१९६५ 


-४५६४/ 


-४५६४/ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफएमटी-४५७३/ 


१९६७१२-२ दि. ५.१२.१९७४ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


३४ 
३५ 
३६ 
३७ 


वनपाल, 
जालना 


वनरक्षक, नवापूर 


संशोधन 
लेखक 
वनरक्षक 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 


१००८४/१२९५/सीआर-२, दि.९.८.१९८४ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 


१००८४/१२९५/सीआर-२, दि.९.८.१९८४ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम११५७/११९ 


७८/३/ दिनांक २४.६.१९७० 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि.एफडीएम- 
१००८४/१२९५/सीआर-२, 


दि. ९.८.१९८४ 


KKKKKKKKKKEKRKKKKAK 


q 
q 
q 
q 
]गीय वन अधिकारी (संशोधन), संशोधन केंद्र, जालना 
१ 
१ 
१ 
१ 


शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 


फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
शा.नि.क्र.म.व.व.वि. एफएसटी- 
एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.७२/ 
फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


